RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


- 


वर्ष ७ , अंक ५८ ] 


शनिवार , डिसेंबर ४ , २०२१ / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ८३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , मेट्रो सेंटर क्र . १ , उरण यांजकडून 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम क्र . ११ ची अधिसूचना 


1 


क्रमांक भूसंपादन / कात -१ / सीआर / २४ / २०२१. — ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ ( पार्ट -२ ) / अ -२ , दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची दोन ' मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
' अनुसूची तीन ' मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ च्या अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही , 
अधिसूचना प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . पंरतु उक्त जमिनीच्या अथवा 
तिच्या भागाचा मालकांने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या 
प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ८३-१ 

( १ ) 


1 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ४ , २०२१ / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४३ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतिची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१३ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियम कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , मेट्रो सेंटर क्र . १ , उरण यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


गाव गव्हाण , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


स . नं . हि . नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२०५ / १ / अ १ 


०-४४-४ 


२ 


२०५ / १ / अ २ 


०-४१-५ 


३ 


my 


२०५ / १ ब 


०-१३-७ 


४ 


२०५/२ 


०-११-४ 


5 


२०५/३ 


०-०६-३ 


६ 


२०५/५ 


०-०४-८ 


७ 


२०६ / १ + २ 


०-७९ -७ 


८ 


२०६/३ 


१-२३-५ 


९ 


२०६/४ 


०-०६-३ 


१० 


२०६/५ 


०-२८-८ 


११ 


२०६/६ 


०-१८-७ 


१२ 


२२८/१ 


०-३३-० 


१३ 


२२८/२ 


०-३०-० 


१४ 


२२८/३ 


०-१४-० 


१५ 


२२८/४ 


०-६५-० 


१६ 


२२८/६ 


०-२०-० 


१७ 


२२८/८ 


०-०७-० 


१८ 


२२ ९ / २ 


०-०९ -० ९ 


१ ९ 


२२ ९ / ६ अ 


०-१८-४ 


२० 


२२ ९ / ६ ब 


०-०२-८ 


२१ 


२२ ९ / ७ 


०-०४-३ 


२२ 


२२ ९ / ८ 


०-०६-१ 


२३ 


२५०/१ 


०-१७-५ 


२४ 


२५०/२ 


०-२६-४ 


२५ 


०-०९ - ९ 


२५० / ३ अ 
२५० / ३ क 


२६ 


०-६६ - ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ४ , २०२१ / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२७ 


२५०/४ 


०-११ / ० 


२८ 


२५०/५ 


०-०४-० 


२ ९ 


२५०/१० 


०-११-६ 


३० 


०-०९ -६ 


३१ 


०-०७-६ 


२५०/११ 
२५०/१२ 
२५०/५ 
२५४/० 


३२ 


०-१३-० 


३३ 


०-४१ / ० 


३४ 


२५५/३ 


०-०७-३ 


३५ 


०-२२-० 


३६ 


०-२५-० 


३७ 


२५५/५ 
२५५/६ 
२५५/८ 
२५५ / ९ 
२५५/१० 


०-१८-३ 


०-१३-२ 


३८ 
३ ९ 


०-०२-० 


४० 


०-०३-० 


२५६/२ 
२५६/३ 


४१ 


०-१०-६ 


४२ 


२५६/४ 


०-०५-३ 


४३ 


०-०१-३ 


२५६/६ 
२५६/७ 


४४ 


०-११ - ९ 


४५ 


०-२८-० 


२५६ / ९ 
२५७ / २ अ 


४६ 


०-८१-० 
२-३७-० 


४७ 


२५७ / ४ ब 


४८ 


२५८/० 


०-०३-५ 


४ ९ 


२६३/१ 


०-१३-७ 


५० 


२६३/५ 


०-५३-५ 
०-२७-३ 


५१ 


२६४/१ 


५२ 


२६४ / २ अ 


०-१९ -७ 


५३ 


२६४ / २ ब 


०-१८-५ 


५४ 


२६४/३ 
२६५/१ 


०-१८-५ 
०-५६ / ५ 


५६ 


२६५/३ 


०-०४-० 


२६६/१ 


०-७०-० 


२६६/४ 


०-१५-२ 


२६७/३ 


०-१०-० 


६० 


२६७/४ 


०-२४-० 


६१ 


२६७/६ 


०-०६-० 


६२ 


२७०/२ 


०-३०-० 


६३ 


२७०/३ 


०-४७-० 


६४ 


२७०/६ 


० - ९४-० 


६५ 


२७० / ८ ब 


०-२२-० 


६६ 


२७१/२ 


०-०५-१ 


६७ 


२७१ / ४ अ 


०-०२-५ 


६८ 


२७१ / ५ ब 


०-१३-२ 


६ ९ 


२७१/६ 


०-०४-८ 


७० 


२७२/१ 


०-०७-३ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ४ , २०२१ / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


७१ 


२७२ / २ + ३ ड 


०-२२-४ 


७२ 


२७२ / ३ अ 


०-२३ - ९ 


७३ 


२७२ / ३ ब 


०-१७-५ 


७४ 


२७२/४ 


०-१२-४ 


७५ 


२७२/५ 


०-०९ -६ 


७६ 


०-१४-० 


७७ 


०-०७-६ 


७८ 


०-०१-५ 
०-६३-० 


७ ९ 


८० 


१-२०-० 


८१ 


०-८७-० 


८२ 


२७२ / ६ ब 
२७२/७ 
२७३/१ 
२७४/६ 
२७४ / १० अ 
२७४ / १० ब 
२७५/१ 
२७५/२ 
२७५/३ 
२७५/४ 
२८२ / १ क 
२८३/० 
२८४/१६ 


०-३०-२ 


८३ 


०-३६-३ 


८४ 


०-३४-३ 


८५ 


०-२८-२ 


८६ 


०-०७-० 


८७ 


०-०७-० 


८८ 


०-०३-० 


८ ९ 


२८४ / ९ 


०-२४-० 


९ ० 


२८४/११ 


२-०४-० 


९ १ 


२८५ / २ अ 


०-११-६ 


९ २ 


०-१४-० 


९ ३ 


०-००-२ 


९ ४ 


२८५ / २ ब 
२८५ / ३ अ 
२८५ / ३ क 
२८५/४ 
२८५ / ५ ब 


०-०४-३ 


९ ५ 


०-१२ / २ 


९ ६ 


०-०२-३ 


९ ७ 


२८६/४ 


०-०८-० 


९ ८ 


२८७ / ७ + ८ 


०-२०-५ 


९९ 


२८७ / ९ 


०-०१-३ 


१०० 


o - oo - o / 


१०१ 


०-०६-३ 


२८७/१० 
२ ९ ४ / १ 
२ ९ ४ / २ 
२ ९ ४ / ३ 


१०२ 


०-०५-१ 


१०३ 


०-०४-० 


१०४ 


२ ९ ४ / ४ 


०-०३-० 


१०५ 


२ ९ ४ / ७ + १ + ११ ब 


०-०५-० 


१०६ 


२ ९ ४ / ८ 


०-०३-० 


१०७ 


२ ९ ४ / १२ 


०-०७-१ 
०-४१-६ 


१०८ 


२ ९ ५ / १ 


१० ९ 


२ ९ ५ / ब 


०-३० - ९ 
०-३७-१ 


११० 


२ ९ ६ / १ 


१११ 


२ ९ ६ / २ 


०-१२-७ 


११२ 


२ ९ ६ / ३ 


०-२५-० 


११३ 


२ ९ ६ / ४ 


०-०८-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ४ , २०२१ / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४३ 


५ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


११४ 


२ ९ ७ / १ 


०-०९ -० 


११५ 


२ ९ ८ / १ 


०-१२-४ 


२ ९ ८ / २ 


०-३६-२ 


११६ 
११७ 


२ ९ ८ / ३ 


०-२०-२ 


११८ 


२ ९९ / ० 


०-०३-५ 


११ ९ 


०-२५-० 


१२० 


०-१२-० 


१२१ 


०-३२-० 


३००/२ 
३०० / ३ अ 
३०० / ३ ब 
३००/४ 
३००/५ 
३००/६ 


१२२ 


१२३ 


०-१०-० 
०-०७-६ 
०-०५-६ 


१२४ 


१२५ 


३००/७ 


०-१४-४ 


१२६ 


३००/८ 


०-१६-२ 


१२७ 


३०० / ९ 


०-०५-० 


१२८ 


०-०३-० 


१२ ९ 


०-११-४ 


१३० 


०-०४-० 


१३१ 


०-०९ -४ 


१३२ 


०-०५-३ 


१३३ 


३००/१० 
३०१/१ 
३०१/२ 
३०१/३ 
३०१/४ 
३०१/५ 
३०२/० 
३०३/१ 
३०३/२ 
३०८/५ 
३० ९ / १ 


०-१४-४ 


१३४ 


०-०२-५ 


१३५ 


०-०१-३ 


१३६ 


०-०३-५ 


१३७ 


०-०५-० 


१३८ 


०-२७-६ 


१३ ९ 


३० ९ / २ 


०-१३-१ 


३०४/१७ 


१४० 
१४१ 


०-५०-० 
०-५४-० 


३०४ / २१ अ 


१४२ 


०-२८-० 


३०४ / २ अ +३० अ +३१ अ 

३०४/५ 


१४३ 


०-४८-० 


१४४ 


३०४/१३ 


०-०३-० 


१४५ 


३०५/० 


०-०३-८ 


१४६ 


०-१९ -० 


३०६/७ 
३०६/१२ 


१-५९ -० 


१४७ 
१४८ 


३०६ / १३ अ 


०-३४-२ 


३०७ / १३ ब 


०-३६-४ 


१४ ९ 
१५० 


३०६ / १३ क 


०-३६-४ 


१५१ 


०-१४-४ 


०-१७-२ 


१५२ 
१५३ 


३०७ / १ / अ / १ 
३०७ / १ / अ / २ 
३०७ / १ / ब 
३०७ / १ / क 
३०७/२ 


०-२६-६ 


१५४ 


०-०७-३ 


१५५ 


०-०७-८ 


१५६ 


३०७/३ 


०-३४ - ९ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ८३-२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ४ , २०२१ / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४३ 


( २ ) 


( ३ ) 


१५७ 


०-४७-१ 


३०८ / १ / अ 
३०८ / १ / ब 


१५८ 


०-०७-३ 
०-०१-८ 


१५ ९ 


३०८ / १ क 


१६० 


३०८/२ 


०-०८-० 


१६१ 


३०८/३ 


०-०२-३ 
०-०६-५ 


१६२ 


३०८/४ 


१६३ 


०-१८-८ 


१६४ 


३१ ९ / १ 
३१ ९ / २ 
३० ९ / ३ / अ 


०-०४-८ 


१६५ 


०-३०-४ 


१६६ 


०-४३-३ 


१६७ 


३० ९ / ३ ब 
३० ९ / ४ 
३१०/१ 


०-१२-० 


१६८ 


०-१०-६ 


१६ ९ 


३१०/२ 


०-५९ -१ 


१७० 


३१०/३ 


०-०८-१ 


१७१ 


३१०/४ 


०-०१-३ 


१७२ 


३१०/५ 


०-१७-७ 


३१०/७ 


१७३ 
१७४ 


०-२२-३ 
०-०८-१ 


३१०/८ 


१७५ 


३११/१ 


०-०३-३ 


१७६ 


०-१२-० 


३११ / २ / अ 
३११ / २ / ब 


०-१२-१ 


१७७ 
१७८ 


३११/३ 


०-०४-५ 


३११/४ 


०-०७-६ 


१७ ९ 
१८० 


३११ / ५ अ + ९अ 


०-०८-३ 
०-१२-५ 


१८१ 


३११ / ५ ब 
३११ / ६ अ + ९ब 


०-१०-६ 


१८२ 
१८३ 


३११ / ६ ब 


०-०९ -१ 


१८४ 


३११ / ६ क 


०-००-२ 


१८५ 


३११/७ 


०-०४-० 


१८६ 


३११/८ 


०-०५-८ 


१८७ 


०-०९ -० 


१८८ 


०-१०-४ 


१८ ९ 


०-११-० 


३१२/१ 
३१२/२ 
३१२/३ 
३१२/४ 
३१२/५ 
३१२/७ 


१ ९ ० 


०-०२-५ 
०-०३-५ 


१ ९ १ 


१ ९ २ 


०-१०-० 


१ ९ ३ 


३१२/८ 


०-००-२ 
०-०२-५ 


१ ९ ४ 


३१२ / ९ +१० 

३१२/११ 


१ ९ ५ 


०-०२-५ 


१ ९ ६ 


१ ९ ७ 
१ ९ ८ 


३१२/१२ 
३१२/१३ 
३१३/१ 


०-०५-३ 
०-१८-२ 
०-०२-५ 


१ ९९ 


३१३/२ 


०-०१-३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ४ , २०२१ / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४३ 


७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२०० 


०-१६ - ९ 


३१३/३ 
३१३/४ 


२०१ 


०-०६-८ 


२०२ 


३१३/५ 


०-०४-८ 


२०३ 


३१३/६ 


२०४ 


३१३/८ 


०-०१-३ 
०-१०-६ 
०-२८-६ 


२०५ 


३१३ / ९ 


२०६ 


३१४/२ 


०-०९ -७ 


२०७ 


०-१२-० 


३१४/३ 
३१६/० 


२०८ 


०-३५-० 
०-१९ -० 


२० ९ 
२१० 
२११ 


३१७/१ 
३१७/२ 


०-११-६ 


३१७/३ 


०-०६-८ 


२१२ 


३१८/१ 


०-०७-८ 


२१३ 


३२६ / ५ क 


०-०८-६ 


२१४ 


३२७ / ५ क 


०-१७-२ 


२१५ 


३१ ९ / ३ 


०-०४-० 


२१६ 


३१ ९ / ४ अ 


०-११-६ 


२१७ 


३१ ९ / ४ ब +५ 


०-१३-७ 


२१८ 


३१ ९ / ६ 


०-०३-८ 


२१ ९ 


३१ ९ / ७ 


०-०६-० 


२२० 


३१ ९ / ८ 


०-०७-६ 


२२१ 


३१ ९ / ९ 


०-०५-० 


२२२ 


३१ ९ / १० 


०-१५-२ 


२२३ 


३१ ९ / ११ 


०-१७-५ 


३२० / १ अ 


२२४ 
२२५ 
२२६ 


०-०१-५ 
०-११-६ 


३२० / १ ब 


३२० / २ अ +६ 


०-२०-० 


२२७ 


३२० / २ ब 


०-०९ -४ 


२२८ 


३२०/३ 


०-१६-३ 


२२ ९ 


३२०/४ 


०-२८-७ 


२३० 


०-०१-० 


२३१ 


०-१२-४ 


३२०/५ 
३२१/१ 
३२१ / २ अ 
३२१ / २ ब 


२३२ 


०-२१-० 


२३३ 


०-१२-६ 


०-१५-० 


२३४ 
२३५ 


३२१ / ३ अ 
३२१ / ३ ब 


०-१४ - ९ 
०-२५ - ९ 


२३६ 


३२१/४ 


०-०६-८ 


२३७ 
२३८ 


३२१/५ 
३२१/६ 


०-१०-४ 


०-०१-३ 


२३ ९ 
२४० 


३२१/७ 
३२१/८ 


०-१२-१ 


२४१ 


३२२/१ 


०-०४-० 


२४२ 


३२३/१ 


०-१०-७ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ८३-२अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ४ , २०२१ / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२४३ 


०-०५-० 


३२३/२/१ 
३२३/२/२ 


२४४ 


०-०४-० 


३२३/२/३ 


०-०४-० 


२४५ 
२४६ 


०-०४-१ 


२४७ 


०-२८-२ 


३२३/२/४ 
३२३/२/५ 
३२५ / १ अ / १ 

३२५/३ 


२४८ 


०-२२-० 


२४ ९ 


०-६०-१ 


२५० 


३२५/४ 


०-०५-३ 


२५१ 


०-१३-१ 


२५२ 


३२५ / १ ब 
३२५ / १ अ / २ 
३२५ / २ अ 


०-२१ - ९ 


२५३ 


०-१८-४ 


२५४ 


३२५ / २ ब 


०-६१-० 


२५५ 


१-३०-५ 


२५६ 


३२६/१ 
३२६ / २ अ / १ 
३२६ / २ अ / २ 


०-१७ - ९ 


२५७ 


०-१८-० 


२५८ 


३२६ / २ ब 


०-०१-० 


२५ ९ 


३२६ / २ क 


०-०१-८ 


२६० 


३२६ / २ ड 


०-०२-८ 


२६१ 


०-११-१ 


२६२ 


०-२५-३ 


३२६ / ३ अ 
३२६ / ३ ब / १ 
३२६ / ३ ब / २ 
३२६ / ३ ब / ३ 


२६३ 


०-०१-० 


०-११-१ 


२६४ 
२६५ 


३२६ / ३ क 


०-०१-० 


२६६ 


३२६/४ 


०-०१-४ 


२६७ 


३२६/५ 


०-१२-६ 


२६८ 


३२६ / ५ ब 


०-१९ -७ 
२-३८-३ 


२६ ९ 


३२६ / २ क 


२७० 


०-००-५ 


३ ९ १ / अ २ 
३५४/० 


२७१ 


०-०७-६ 


२७२ 


३५५/० 


०-१७-२ 


२७३ 


३५६/३ 


०-१४-० 
०-१२-० 


२७४ 


३५६/४ 


३२७ / ९ड 


०-२७-० 


२७५ 
२७६ 


३२७ / १३ क 


०-०१-० 


२७७ 


३२७ / १३ ड 


०-०४-० 


२७८ 


३२८/१ 


०-१८-४ 


२७ ९ 


३२८/२ 


०-०६-१ 
०-०७-१ 


२८० 


३२८/३ 


२८१ 


३२८/४ 


०-१०-४ 


२८२ 


०-०६-३ 


३२८/५ 
३२८/६ 


२८३ 


०-०६-३ 


२८४ 


३२ ९ / १ 


०-२३-० 


२८५ 


३२ ९ / २ अ 


०-१०-७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ४ , २०२१ / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२८६ 


३२ ९ / २ ब 


०-१६-८ 


२८७ 


३२ ९ / ३ 


०-१८-३ 


२८८ 


३३२ / रक 


०-०२-७ 
२-५३-० 


२८ ९ 


९ ४ / ४ 


२ ९ ० 


०-१५-० 


९ ६ / ५ अ 
३५६/६ 


२ ९ १ 


०-०९ -० 


२ ९ २ 


३५६ / ७ ब 


७-७३-५ 


२ ९ ३ 


०-०८-० 


२ ९ ४ 


०-१२-० 


२ ९ ५ 
२ ९ ६ 


३५६/१० 

३५६/२ 
३६० / १ अ +१ ब +१ ड 

३६० / २ ब / १ 
३६० / ब / २ 


०-६८-० 


१-५३-२ 


२ ९ ७ 


०-८५-० 


२ ९ ८ 


३४२/० 


०-४६-८ 


२ ९९ 


३४ ९ / ६ ब 


०-२९ -० 


३०० 


१-०४-० 


३५१/३ 
३५१/४ 


३०१ 


०-४०-० 


३०२ 


३०० / ११ ब 


०-६९ -० 


३०३ 


९ ७ / ८ अ 


०-२४-५ 
०-२०-७ 


३०४ 


९ ७ / ८ ब 


२७३/३ 


०-२३-८ 


३०५ 
३०६ 


२ ९ ० / ३ ब 


०-०१-८ 


३०७ 


२ ९ ० / ३ क 


०-२६-६ 


३०८ 


२२५ / ८ ब 


०-४१-० 


३० ९ 


२२८/५ 


०-०७-० 


३१० 


०-०७-० 


२५०/६ 
२५०/७ 


३११ 


०-०३-० 


३१२ 


२५०/८ 


०-०२-३ 


३१३ 


०-०५-० 


२५० / ९ 
२५१/३ 


३१४ 


०-०९ -६ 


०-६७-२ 


३१५ 
३१६ 


२५५/१ 
२५५/४ 
२५५/७ 


०-०७-८ 


३१७ 


०-११-७ 


३१८ 


२५५/११ 


०-१०-५ 


३१ ९ 


२६३/२ 


०-१०-४ 


३२० 


२६३/३ 


०-४३-० 


३२१ 


२६३/४ 


०-०३-८ 


३२२ 


२६५/२ 


०-३६-६ 


३२३ 


२६७/२ 


०-७७-० 


३२४ 


०-२५-० 


o 


३२५ 


२६७/५ 
२६७/७ 
२६८/१ 


०-२४-० 
०-१७-२ 


३२६ 


३२७ 


२६८/२ 


०-००-३ 


३२८ 


२७४/७ 


०-३२-० 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ४ , २०२१ / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३२ ९ 


०-१८-० 


२७४/८ 
२७४ / ९ 


०-२४-० 


३३० 
३३१ 


२७४/११ 


०-६५-० 


३३२ 


२७ ९ / १० 


०-२१-८ 


३३३ 


०-०१-० 


२८५ / १ ब 
२८५ / ५ अ 


३३४ 


०-०४-२ 


३३५ 


२८६/१ 


०-०३-० 


३३६ 


०-११-० 


२८६/२ 
२८३/३ 


३३७ 


०-०९ -० 


३३८ 


०-०९ -७ 


३३ ९ 


०-३२-२ 


३४० 


२ ९ ४ / १० 
३००/१ 
३०४/१ 
३१०/६ 
३१२/६ 


०-१७-० 


३४१ 


०-१२-४ 


३४२ 


०-०८-४ 


३४३ 


३१३/७ 


०-४०-५ 


३४४ 


३१८ / २ + ३ + ४ अ 


०-१६-३ 


३४५ 


३४७/११ 


१-२९ -० 
० - ९३-० 


३४६ 


३४७/१२ 


३४७ 


३४८/३ 


०-१३-४ 


३४८/४ 


०-०३-८ 


३४८ 
३४ ९ 
३५० 


३५३/० 


०-११-१ 


३५६/१ 


०-२४-० 


३५१ 


३५६/५ 


०-०० - ९ 


३५२ 


३५६ / ७ अ 


१-०७-५ 


३५३ 


३५६/८ 


०-४७-० 


३५४ 


०-६५-० 


३५६ / ९ 
३५६/११ 


३५५ 


०-५०-० 


३५६ 


३५ ९ / १० 


०-२८-५ 


३५७ 


३६० / १ क 


०-१४-० 


३५८ 


४०४/० 


०-६८-५ 


एकूण 


७८-१४-८ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव 


निर्माण प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


नवी मुंबई प्रकल्प व तद्नुषंगिक कामे 
नवी मुंबई प्रकल्पाला अनुसरुन नेरुळ बेलापूर सीवूड उरण रेल्वे कॉरीडोर 
प्रकल्पास गती देण्यासाठी व नवी मुंबई प्रकल्पासाठी विकासाच्या दृष्टीने 
आवश्यक असलेली जमीन संपादन करणे . 


करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ 


नवी मुंबई विकासाच्या दृष्टीने नियोजित नागरी सुविधांचा लाभ समाजातील 
सर्वच लोकांना होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ४ , २०२१ / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४३ 


- 


११ 


अनुसूची तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कामे 


निरंक 


अनुसूची चार 


सामाजिक निर्धारण सारांश 
मौजे - गव्हाण येथील ७८-१४-८ हे.आर.ही जमीन नवी मुंबई प्रकल्पाला अनुसरुन नेरुळ बेलापूर सीवूड उरण रेल्वे कॉरीडोर प्रकल्पास गती 
देण्यासाठी व नवी मुंबई प्रकल्पासाठी विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याने सदर जमिनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे . सदर भूसंपादन शहर व 
औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात सिडको करिता नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये संपादित करून त्याबदल्यात २२.५ % विकसित भूखंडाचा 
मोबदला देऊन संपादन करण्यात येत आहे . नवी मुंबई हे शहर मुंबईची गर्दी कमी करण्याचे साधन राहिले नसून एक आकर्षक केंद्र बनले आहे . नवी 
मुंबईचा आंतर भाग आता स्मार्ट सिटीच्या यादीमध्ये झाला आहे . यामुळे नवीन प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्प्यांवर पोहचला आहे . खऱ्या अर्थाने 
मुंबईला पर्याय म्हणून हे शहर विकसित झाले आहे . त्यामुळे परिसरात लागणाऱ्या सोयीसुविधा गव्हाण गावातील जमीन भूसंपादनाकरिता प्रस्तावित 
आहे . नागरी सुविधांकरिता नितांत आवश्यकता आहे . सदर जागेचा वापर विविध नागरी सुविधांकरिता होणार असल्याने अंतिमतः याचा लाभ 
समाजाला होणार आहे . 


+ 


अनुसूची पाच 

प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही . 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


दत्तात्रय नवले , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 

मेट्रो सेंटर क्र . १ , उरण . 


पनवेल , 
दिनांक २ डिसेंबर २०२१ . 


1 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


